ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्या 
जन्मशताब्दी निमित्ताने आयोजित Yessy 
कॉमेडी स्पर्धेच्या प्रचारासाठी एफ.एम. 
वाहिनींवर प्रसारीत होणाऱ्या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) या विभागाचा सम क्रमांकाचा दिनांक २० जून, २०१९ चा शासन निर्णय. 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
२५४५, दिनांक २० जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट १ येथील शासन निर्णयान्वये ज्येष्ठ साहित्यिक, नाटककार व 
चित्रपट अभिनेते पु. ल. देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राज्यातील ३६ जिल्हयांमध्ये 
फिरत्या WER पु.लं. ची पुस्तकं, छायाचित्रं, व्यंगचित्रं यांचे दृकश्राव्य स्वरुपातील प्रदर्शन व 
स्टँडअप कॉमेडी स्पर्धेच्या प्रसिध्दीसाठी रु. ६६,५९,९२०/- इतक्या रक्कमेच्या खर्चास मान्यता 
देण्यात आली होती. काही तांत्रिक कारणास्तव ३६ पैकी फक्त २१ जिल्हयांच्या ठिकाणी फिरता 
रथ फिरविण्यात येणार असून त्याकरिता रु.३९,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरीत 
१५ जिल्हयांसाठी अखर्चित राहणाऱ्या निधीतून स्टॅण्डअप कॉमेडी स्पर्धेची प्रभावी जाहिरात 
करणे व त्याद्वारे स्पर्धकांचा जास्तीतजास्त सहभाग वाढविणे या दृष्टीकोनातून विविध एफ. एम. 
वाहिन्यांद्वारे जाहिरात करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन 


होती. 
शासन निर्णय :- 


जेष्ठ साहित्यिक, नाटककार व चित्रपट अभिनेते पु.ल. देशपांडे यांच्या 
जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्टॅण्डअप कॉमेडी स्पर्धेची 
विविध एफ.एम. वाहिन्यांद्वारे जाहिरात करण्यासाठी जोडपत्र "अ" मध्ये नमूद केलेल्या 
तपशीळानुसार येणाऱ्या रु. १०,०६,७००/- (रुपये दहा लाख सहा हजार सातशे फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या खर्चास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर प्रकरणी, संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी तर लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


३. सदरचा खर्च विभागाचे मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (०२), राज्य, नृत्य, नाटय, तमाशा व 
संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) -५० इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०१९-२० या वर्षीच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. STIR निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक ०८ जुले, २०१९ मधील 
परिच्छेद क्र. ४,१४ व १५ ची पुर्तता होत आहे. तसेच उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी 
या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


६. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास खर्च 
करण्यासंदर्भात असणा-या अधिकारानुसार सदर खर्च मंजूर करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७२६१२५११४८२२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.07.26 13:29:18 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 32 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


co “७ ADO 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


१०.महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


जोडपत्र “अ” 
is, सेकंद 
६० सेकंद coer es ना रात काट = रग oy 
ee ee ee सेकंदाची क्र 
प्रसारण ae जाहिरीतीचा | प्रसारण त १८% eae प्रसारण का शर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव ra सेकंद त या जाहिरात र आणि सायंकाळ ae जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर दो वत या रात दिवस पे 
दर me: दिवसातून टाईमबॅडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च aa aces 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
le रेडिओ मिर्ची, सकाळी 
नागपूर ७ ते ११ | २९२) १,७५२.०० २ | 3,408.00} ६३०.७२ ४,१३४.७२ २८,९४३.०४ 
११ते६। २०७। १,२४२.०० २ | २,४८४.०० | ४४७.१२ २,९३१.१२ २०,५१७.८४ 
सायं ६ 
ते११ । १७८ | १,०६८.०० 2) २,१३६.०० | ३८४.४८ २,५२०.४८ ७ १७,६४३.३६ 
९,५८६.३२ ६७,१०४.२४ 
२ रेडिओ मिर्ची, सकाळी 
औरंगाबाद ७ते११| ७७ ४६२.०० 2) 828.00} १६६.३२ 4,080.32 9 ७,६३२.२४ 
११ ते६। १५८ ९४८.०० २ | १,८९६.०० | ३४१.२८ २,२३७.२८ ७ १५,६६०.९६ 
सायं ६ 
ते ११ ८० ४८०.०० 2) ९६०.००। १७२.८० १,१३२.८० ७ ७,९२९.६० 
४,४६०.४० ३१,२२२.८० 
३ सकाळी 
रेडिओ मिर्ची, पुणे ।|७ते११ | ६४९। ३,८९४.०० २ | ७,७८८.०० | १,४०१.८४ ९,१८९.८४ ६४,३२८.८८ 
११ ते६। 843] २,७१८.०० 2] ५,४३६.०० | ९७८.४८ ६,४१४.४८ ४४,९०१.३६ 
सायं ६ 
ते ११ २१९ | १,३१४.०० २ | 2,§2¢.00} ४७३.०४ ३,१०१.०४ ७। २१,७०७.२८ 
१८,७०५.३६ १३०,९३७.५२ 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


क ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. | वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ दर | प्रसारण | संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस aaa 
दर क दिवसातून टाईमबंडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च न्या रा 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
४ सकाळी 
रेडिओ मिर्ची, ७ ते ११ 
कोलहापूर १४६ ८७६.०० २ | 9,042.00] ३१५.३६ २,०६७.३६ १४,४७१.५२ 
११ते६। ८९ ५३४.०० २ | 9,082.00 } १९२.२४ १,२६०.२४ ८,८२१.६८ 
सायं ६ 
ते ११ १०६ ६३६.०० २ | 9,202.00 } २२८.९६ १,५००.९६ 9] १०,५०६.७२ 
४,८२८.५६ ३३,७९९.९२ 
५ सकाळी 
मिर्ची लव्ह, नागपूर | ७ते११ | ५२ ३१२.०० २| ६२४.००| 992.32 ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
११ते६। 42] ३१२.०० २| ६२४.०० | ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ GQ 392,00 2] §2W.00]} 992.32 ७३६.३२ 9 4,948.28 
२२०८.९६ १५,४६२.७२ 
६ सकाळी 
मिर्ची लव्ह,पूणे ।७ते११| 42] ३१२.०० २| ६२४.००| 992.32 ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
११ते६। 42] ३१२.०० २| ६२४.०० | ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ GQ 392,00 2] र्व 992.32 ७३६.३२ 9 4,948.28 
2,202.25 94,882.02 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
दर क दिवसातून CTSA SAY जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च = pos 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
७ सकाळी 
रेडिओ सिटी, ७ ते ११ 
नागपूर २४८ | १,४८८.०० २ | २,९७६.०० | ५३५.६८ ३,५११.६८ २४,५८१.७६ 
११ ते ६ | ११२ ६७२.०० २ | 9,388.00} २४१.९२ १,५८५.९२ ११,१०१.४४ 
सायं ६ 
ते ११ ८४ ५०४.०० २ | 9,002.00} १८१.४४ १,१८९.४४ ७ ८,३२६.०८ 
६,२८७.०४ ४४,००९.२८ 
८ रेडिओ सिटी, सकाळी 
सांगली ७ते११| ५२) ३१२.०० 2] ६२४.०० | ११२.३२ ७३६.३२ 010८१0 
११ते६। 42]  ३१२.०० २।| ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ ५२ ३१२.०० २। §2¥.00] ११२.३२ ७३६.३२ 9 4,948.28 
2,200.86 94,862.02 
९ रेडिओ सिटी, सकाळी 
नांदेड ७ते११ | पर ३१२.०० २। GW.00] ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
११ते६। 42]  ३१२.०० २। ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ 42 392.00 २। ६२४.००। 992.32 ७३६.३२ ७ ५,१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण nae जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव ee सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
दर क दिवसातून CTSA SAY जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च oe eee 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
| सकाळी 
रेडिओ सिटी, ७ ते ११ 
सोलापूर ६९ ४१४.०० 2) ८२८.००। १४९.०४ ९७७.०४ ७ ६,८३९.२८ 
११ते६। ६५ ३९०.०० 2] ७८०.००।॥ १४०.४० ९२०.४० ७ ६,४४२.८० 
सायं ६ 
ते ११ ५८ ३४८.०० २। ६९६.०० | १२५.५८ ८२१.२८ ७ ५,७४८.९६ 
२,७१८.७२ १९,०३१.०४ 
ae रेडिओ सकाळी 
सिटी,अहमदनगर ।७ते११।| cy ५२२.०० २ | १,०४४.०० | १८७.९२ १,२३१.९२ ७ ८,६२३.४४ 
११ते६। ८७ ५२२.०० २ | 9,088.00] १८७.९२ १,२३१.९२ ७ ८,६२३.४४ 
सायं ६ 
ते ११ ८७ ५२२.०० २ | १,०४४.००। १८७.९२ १,२३१.९२ ७ ८,६२३.४४ 
३,६९५.७६ २५,८७०.३२ 
१२ । रेडिओ सकाळी 
सिटी,अकोला ७ते११ | ९५ ५७०.०० २ | 9,980.00 }| २०५.२० १,३४५.२० ७ ९,४१६.४० 
११ते६। ९५ ५७०.०० २ | १,१४०.००।॥ २०५.२० १,३४५.२० ७ ९,४१६.४० 
सायं ६ 
ते ११ ९५, ५७०.०० २ | १,१४०.००| २०५.२० १,३४५.२० ७ ९,४१६.४० 
४,०३५.६० २८,२४९.२० 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
aX a दिवसातून टाईमबंडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च oe eee 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
१३ सकाळी 
७ ते ११ 
रेडिओ सिटी, पुणे १९४ | १,१६४.०० २ | २,३२८.०० | 898.08 २,७४७.०४ १९,२२९.२८ 
११ते६|। १५६ ९२३६.०० २ | १,८७२.०० २३२३६.९६ २,२०८.९६ १८५,४६२.७२ 
सायं ६ 
ते ११ 2 ४९२.०० 2) 88.00} १७७.१२ १,१६१.१२ ७ ८,१२७.८४ 
६,११७.१२ ४२,८१९.८४ 
१४ । रेडिओसिटी, सकाळी 
कोल्हापूर W799] 42}  ३१२.०० २| G2W.00] 992.32 ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
११ते६।| 42] 392.00 2] ६२४.००। 992.32 ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ ५२ ३१२.०० २। ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५,१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
१५ सकाळी 
रेड एफ.एम, पुणे ।७ते११। १३९ ८३४.०० २ | १,६६८.०० | ३००.२४ १,९६८.२४ १३,७७७.६८ 
११ते६। ८१ ४८६.०० 2) ९७२.००। १७४.९६ १,१४६.९६ ८,०२८.७२ 
सायं ६ 
ते ११ ९९ ५९४.०० २ | १,१८८.०० | २१३.८४ १,४०१.८४ ७ ९,८१२.८८ 
४,५१७.०४ ३१,६१९.२८ 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
aX a दिवसातून टाईमबंडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च oe eee 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
१६ सकाळी 
रेड एफ.एम, ७ ते ११ 
औरंगाबाद ७७ ४६२.०० २। 828.00} १६६.३२ १,०९०.३२ ७,६३२.२४ 
qaqa] ८५| ५१०.०० २ | 9,020.00] 923.6 १,२०३.६० ८,४२५.२० 
सायं ६ 
ते ११ ८१ ४८६.०० 2) ९७२.००। १७४.९६ १,१४६.९६ ७ ८,०२८.७२ 
३,४४०.८८ २४,०८६.१६ 
१७ । रेड एफ.एम, सकाळी 
नागपूर ७ते११ | 922] १,०९२.०० २ | २,१८४.००| ३९३.१२ २,५७७.१२ १८,०३९.८४ 
११ते ६ ६७ ४०२.०० २ ८०४.०० १४४.७२ ९४८.७२ ६,६४१.०४ 
सायं ६ 
ते ११ १३० ७८०.०० २ | 9,4§0.00}  २८०.८ १,८४०.८० ७। '१२,८८५.६० 
५,३६६.६४ ३७,५६६.४८ 
१८ सकाळी 
रेडिओवन, पुणे | WAV] २१२। १,२७२.०० 2] २,५४४.००| ४५७.९२ ३,००१.९२ २१,०१३.४४ 
११ते६।| 42] 392.00 2] ६२४.००| 992.32 ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ ९१, ५४६.०० २ | 9,082.00] १९६.५६ १,२८८.५६ 9 8,098.82 
५,०२६.८० ३५,१८७.६० 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ae प्रसारण । संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
दर क दिवसातून टाईमबॅडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च = pos 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
१९ सकाळी 
रेडिओ ७ ते ११ 
धमाळ,अहमदनगर ८७ ५२२.०० 2] 9,088.00] १८७.९२ 9,239.22 6,823.88 
११ते६। ८७ ५२२.०० २ | 9,088.00] १८७.९२ १,२३१.९२ ८,६२३.४४ 
सायं ६ 
ते ११ ८७ ५२२.०० २ | १,०४४.००। १८७.९२ १,२३१.९२ ७ ८,६२३.४४ 
३,६९५.७६ २५,८७०.२३२ 
२० । बीग एफ.एम, सकाळी 
सोलापूर ७ते११| ८१ ४८६.०० 2} ९७२.००। १७४.९६ १,१४६.९६ ८,०२८.७२ 
११ते६। ७५ ४५०.०० 2} ९००.००। १६२.०० १,०६२.०० ७,४२३४.०० 
सायं ६ 
ते ११ ६२ ३७२.०० 2} WY¥.00] १३३.९२ ८७७.९२ ७ ६,१४५.४४ 
3,०८६.८८ २१,६०८.१६ 
२१ । बीग सकाळी 
एफ.एम,नागपूर «| TAG] ५२ ३१२.०० 2} ६२४.०० | ११२.३२ (93§.32 ५,१५४.२४ 
११ते६। 42 ३१२.०० 2] ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ GQ 392.00 2} §2W.00] 492.32 (93§.32 9 ५,१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


ळा ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. | वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ae प्रसारण । संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
दर क दिवसातून टाईमबॅडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च = pos 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
२२ सकाळी 
७ ते ११ 
बीग एफ.एम,पुणे 42] ३१२.०० २। ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५,१५४.२४ 
११ते६|। ५२ ३१२.०० २। ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५,१५४.२४ 
सायं ६ 
ते ११ GQ 392.00 2} §2W.0o] 492.32 (93§.32 9 ५,१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
२३ । बीग एफएम. सकाळी 
औरंगाबाद ७ते११। पर ३१२.०० २. §2¥.00] 992.32 ७३६.३२ ७ 4948.28 
११ते६। ५२ ३१२.०० 2] ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते ११ ५२ 342.00 २। ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
२४ «| बीग एफएम सकाळी 
अहमदनगर ७ते११| ८७ ५२२.०० 2} १०४४.०० | १८७.९२ १२३१.९२ 9 ८६२३.४४ 
११ते६। ८७ ५२२.०० 2} १०४४.०० | १८७.९२ 9239.22 9 ८६२३.४४ 
सायं. ६ 
ते ११ ८७ ५२२.०० 2} Go¥¥.0o] १८७.९२ 9239.22 9 ८६२३.४४ 
3,884.08 24,2190 .32 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


का ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ay | FART संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
aX a दिवसातून टाईमबंडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च oe eee 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
२५ सकाळी 
बीग एफएम ७ ते ११ 
कोल्हापूर 4Q 392.00 2]  §2W.00} 992.32 ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
११ते६। 42] 392.00 2] ६२४.००। 992.32 ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते११ | 42] ३१२.०० २। §2¥.00] 992.32 ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
२६ ।माय एफएम. सकाळी 
नागपूर ७ ते ११। २७३। १६३८.०० २। ३२७६.०० | ५८९.६८ ३८६५.६८ ७ २७०५९ .७६ 
११ते६। १५५ ९३०.०० 2) १८६०.००। ३३४.८० २१९४.८० ७ १५३६३.६० 
सायं. ६ 
ते११ । १२९ ७७४.०० २ | १५४८.०० | २७८.६४ १८२६.६४ ७ १२७८६.४८ 
७,८८७.१२ ५५,२०९.८४ 
२७ ।माय एफएम. सकाळी 
अहमदनगर ७ते११| ८७ ५२२.०० २ | १०४४.००। १८७.९२ १२३१.९२ ७ ८६२३.४४ 
११ते६ | ८७ ५२२.०० 2] Fo¥¥.00] १८७.९२ 9239.82 ७ ८६२३.४४ 
सायं. ६ 
ते ११ ८७ ५२२.०० 2] Fo¥¥.00] १८७.९२ 4239.82 ७ ८६२३.४४ 
३,६९५.७६ २५,८७०.३२ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


ee ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | तर “Ho 
अ.क्र. । वाहिनीचे नाव ह ता सेकंद ee जाहिरात वाल ae आणि सायंकाळ की जाहिरातीचे 
वेळ ae प्रसारण । संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
द्र वशी दिवसातून टाईमबंडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
२८ सकाळी 
माय एफएम. ७ ते ११ 
औरंगाबाद ५२ ३१२.०० २। §8.00] ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
११ते६| ५२ ३१२.०० २| ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१२४.२४ 
सायं. ६ 
ते११ | ५२ ३१२.०० २| ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१२४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
२९ । माय एफएम. सकाळी 
नांदेड ७ते११। पदर ३१२.०० २. §2¥.00] 992.32 ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
११ ते ६ 42 392.00 २ ६२४.०० ११२.३२ ७३६.३२ (9 ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते ११ ५२ ३१२.०० २। ६२४.०० | 992.32 (93§.32 9 ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
३० | माय एफएम. सकाळी 
सांगली ७ ते ११ ५२ ३१२.०० २ ६२४.०० ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
११ते६ 42 392.00 2] |RXW.00 | ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
499 42 392.00 2] ६२४.०० | ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


ee ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद अतदाची जाहिरातीचेसकाळ,दुपार मक 
Sr य म ee सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण अतत जाहिरीतीचा | प्रसारण तरत १८% तगत प्रसारण मतर 
अ.क्र. | वाहिनीचे नाव a सेकंद त. Whee जाहिरात वाल आणि सायंकाळ Aes जाहिरातीचे 
वेळ ae प्रसारण । संख्या दिवसातून सेवाकर se अ दिवस eee. 
दर क दिवसातून टाईमबॅडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च = pos 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
३१ सकाळी 
माय एफएम. ७ ते ११ 
सोलापूर ५२| 392.00 २| ६२४.००| 9192.32 ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
११ते६। ५२ ३१२.०० २। ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते ११ 42]  ३१२.०० २। ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
३२ | माय एफएम सकाळी 
अकोला ७ते११|।| ९५ ५७०.०० 2} ११४०.०० 204.20 १३४५.२० ७ ९४१६.४० 
११ते६। ९५ ५७०.०० 2} 99¥0.00] 204.20 93¥4 20 9 ९४१६.४० 
सायं. ६ 
ते ११ ९५ ५७०.०० 2} 99¥0.00] 204.20 १३४५.२० ७ ९४१६.४० 
४,०३५.६० २८,२४९.२० 
३३ सकाळी 
टोमॅटो कोल्हापूर | ७ते११| १८४) ११०४.०० २ | २२०८.०० | ३९७.४४ २६०५.४४ ७ १८२३८.०८ 
११ते६ ९६ ५७६.०० २ | ११८५.०० २०७.३६ WSUS AG 9 8494.42 
सायं. ६ 
ते११ । १२९ ७७४.०० 2} १५४८.०० | २७८.६४ १८२६.६४ ७ १२७८६.४८ 
५,७९१.४४ ४०.५४०.०८ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ७२/सां.का.४ 


ee ६० ६० सेकंद 
६० सेकंद come जाहिरातीचेसकाळ,दुपार क 
मापक यी ता कक cree सेकंदाची | प्रसारण | १0 
प्रसारण aoe जाहिरीतीचा | प्रसारण रत १८% गति प्रसारण यारा र 
अ.क्र. | वाहिनीचे नाव a सेकंद त eee जाहिरात व आणि सायंकाळ pes जाहिरातीचे 
वेळ a प्रसारण । संख्या दिवसातून सेवाकर गो ae जात रत दिवस त ह, 
दर ae दिवसातून टाईमबँॅडमध्ये जाहिरात प्रसारण खर्च 
खर्च त्ता यो 
६ वेळा प्रसारण खर्च 
३४ । रेडिओ ९१.९ सकाळी 
आपला, सांगळी ।७ते११। पर ३१२.०० 2} ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ५१५४.२४ 
११ते६। ५२ ३१२.०० 2] ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते ११ ५२ 342.00 2] ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
३५ ।९५ एफएम तडका, | सकाळी 
सोलापूर ७ते११| ५२। ३१२.०० २। ६२४.००| ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
११ते६। ५२ ३१२.०० 2] ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ ७ ५१५४.२४ 
सायं. ६ 
ते ११ ५२ ३१२.०० 2] ६२४.००। ११२.३२ ७३६.३२ 9 ५१५४.२४ 
२,२०८.९६ १५,४६२.७२ 
१,४३,८०८.९६ १०,०६,६६२.७२ 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


